मौजे कौडगाव, ता. जिंतूर, जि. परभणी या 
पूरग्रस्त गावातील प्रशासकीय मान्यता प्राप्त 
नागरी सुविधांच्या कामांकरीता निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अर्थसं-२०२४/प्र.क.१५/र-१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक- २८ मार्च, २०२४ 


वाचा:- 

१) झासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एफएलडी- २०२३/प्र.क.२८/र-१२,दि. ०५.०६.२०२३ 

२) कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद परभणी यांचे पत्र जाक्र. जिप/बांध/ताऱशा/कावी/ 

५३१२/२०२३, दि.२१.१२.२०२३ 
प्रस्तावना- 
सन १९८२ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे करपरा नदीला आलेल्या महापूरामुळे बाधित मौजे 
कौडगाव (बु.) ता. forge, जिल्हा परभणी या गावातील नागरी सुविधा कामांना संदर्भाधीन क्र. १ 
येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर प्रशासकीय 
मान्यतेनूसार पूर्ण झालेल्या व प्रगतीपथावरील नागरी सुविधा कामांकरिता निधी उपलब्ध करुन 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 
सन १९८२ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे करपरा नदीला आलेल्या महापूरामुळे बाधित मौजे 

कौडगाव (बु.) ता. जितूर, जिल्हा परभणी या गावातील पूर्ण झालेल्या व प्रगतीपथावरील नागरी 
सुविधा कामांकरिता एकूण रूपये ९९,९९,५८६/- (रूपये नव्याण्णव लक्ष नव्याण्णव हजार पाचशे 
Teva फक्त) एवढा निधी सन 2023-2028 या चालु वित्तीय वर्षात वितरित करण्यास खालील 
अटीच्या अधीन राहून शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. विअप्र.२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दि.१७ 
एप्रिल २०१५ अनुसार वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग तीन 
अनुक्रमांक ४ परिच्छेद क्र.२७ (२) (अ) अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारांनुसार 
मौजे कौडगाव (बु.) ता. जिंतूर, जिल्हा परभणी या गावातील पुढील तक्त्यात नमूद पूर्ण झालेल्या व 
प्रगतीपथावरील नागरी सुविधा कामांकरिता रुपये ६७,४९,०७०/- (रुपये सदुसष्ट लक्ष एकोणपन्नास 
हजार सत्तर फक्त) एवढा निधी “मागणी क्रमांक सी-६, २२४५- नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी 
सहाय्य, ०२-पूर, चक्रीवादळे इत्यादि, १०१, अनुग्रह सहाय्य (९३) इतर, (९३)(०५) पुरामुळे बाधित 
झालेल्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनाकरिता रस्ते, पाणीपुरवठा, शाळा, चावडी, विद्युत पुरवठा इ. नागरी 
सुविधा यांवरील खर्च (अनिवार्य) (२२४५ ०९८८) ३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या 
लेखाशीर्षाखाली विभागीय आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर यांना खालील अटींच्या अधिन राहून निधी 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२४/प्र.क.१५/र-१२ 


(रक्‍कम रूपयात) 


पुनर्वसित । नागरी सुविधा कामांचा । प्रशासकीय यापूर्वी वितरित 
गावठाण तपशील मान्यता रक्‍कम | वितरित | करावयाची 
एकूणनिधी रक्कम 


कौडगाव (बु.) | अंतर्गत सी.सी. रस्ते (94,00,000/-| निरंक ७४,९९,८०६/- 


कौडगाव (बु.) | शाळेचे बांधकाम ५०,००,०००/-। निरंक | २४,९९,७८०/- 


एकूण- ९९,९९,५८६/- 


वित्तीय शिस्तीच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांनी खालील सूचनांची/अटींची काटेकोरपणे 


अंमलबजावणी करावी. 


9) 


विभागीय aged, छत्रपती संभाजीनगर यांनी त्यांना या आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी 
संबंधित नियंत्रण अधिकारी म्हणून संबंधित कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, 
परभणी यांचेकडे अर्थसंकल्प वितरणप्रणाळी BEAMS द्वारे तात्काळ वितरित करावा. 
कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, परभणी यांनी या आदेशान्वये मंजूर केलेला 
निधी प्राप्त होताच नागरी सुविधा कामांची प्रलंबित देयके तात्काळ अदा करावीत, तद्नुषंगाने 
कार्यपूर्ती अहवाल शासन, विभागीय आयुकत, छत्रपती संभाजीनगर तसेच जिल्हाधिकारी, 
परभणी यांना सत्वर सादर करावा. 

या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेला व प्राप्त झालेला निधी मंजूर नागरी सुविधा कामांवरच 
खर्च करण्यात यावा तसेच सदर निधीचा विनियोग करताना मंजूर केलेल्या अनुदानापेक्षा 
कोणत्याही परिस्थितीत जास्त होणार नाही याची संबंधित कार्यन्वयन यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. 
मंजूर निधी शासनाच्या पूर्व मान्यतेशिवाय अन्य कामांवर खर्च होणार नाही याची संबंधित प्रकल्प 
अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. 

सदरच्या आदेशात नमूद लेखाशीर्ष “मागणी क्रमांक सी- ६, २२४५- नैसर्गिक आपत्तीच्या 
निवारणासाठी सहाय्य-०२, पूर, चक्रीवादळे इत्यादी, १०१, अनुग्रह सहाय्य (९३) इतर, (९३) 
(०५) पुरामुळे बाधीत झालेल्या व्यक्‍तीच्या पुनर्वसनाकरिता रस्ते, पाणी पुरवठा, शाळा, चावडी, 
विदयुत पुरवठा, नागरी सुविधावरील खर्च (अनिवार्य) (२२४५ ०९८८) ३१-सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर)” अंतर्गत कोणताही निधी शिल्लक राहणार नाही अथवा सदर आदेशान्वये प्राप्त 
होणारा निधी संबंधित यंत्रणेच्या कोणत्याही Operational Bank Account /PLA (स्वीय प्रपंची 
खाते) मध्ये जमा करून ठेवण्यात येणार नाही, याची संबंधित यंत्रणेचे कार्यकारी अभियंता यांनी 
दक्षता घ्यावी. 

सदर आदेशात नमूद लेखाशिर्षा अंतर्गत एक वर्षापूर्वीचे कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही, 
याची संबंधित यंत्रणेचे कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 

सदर आदेशात नमूद लेखाशिर्षा अंतर्गत संबंधित संनियत्रण अधिकारी यांनी होणाऱ्या खर्चाचे 
स्वतंत्र लेखे ठेवून शासनाच्या प्रचलित लेखा पध्दतीनुसार ते महालेखापाल यांना सादर 
करावेत. तद्नुषंगाने या लेखाशीर्षाखाली होणाऱ्या खर्चाचा ताळमेळ, विनियोजन लेखे इत्यादि 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


Sa निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२४/प्र.क.१५/र-१२ 


कामे संबंधितांनी प्रचलित पध्दतीप्रमाणे करावीत. 

यासंदर्भातील खर्च विवरणपत्रे अहवाळ शासनास न चुकता सादर करण्यात यावीत. तसेच 
सदर निधी संबंधित खर्च ताळमेळाची विवरणपत्रे महालेखापाल कार्यालयाच्या Reconciliation 
Slip सह शासनास न चुकता सादर करावीत. 

संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी या आदेशान्वये वितरीत निधीचे उपयोजन प्रमाणपत्र 
Utilisation Certificate महालेखापाल कार्यालय, संबंधित जिल्हाधिकारी/ विभागीय 
AYA AA तातडीने सादर करावे. 


qo) या संदर्भातील लेखाशीर्षाखाली चालू वित्तीय वर्ष सन २०२३-२०२४ मध्ये मंजूर करण्यात 


११ 


आलेल्या निधीच्या अनुषंगाने खर्चाचा विनियोजन लेखा संबधितांनी विहित कालावधीत 
शासनास सादर करावा. 


) वित्तीय शिस्तीच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांनी वरील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 


करावी. 


१२) सदर निधी विभागीय आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर यांना BEAMS प्रणालीवर तातडीने 


3: 


उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही महसूल व वन विभागाच्या म-११ GRAM करावी. 
सदर आदेश वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनिमय, भाग-२, दि. 


१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय नियमावळी भाग पहिला उपविभाग तीन परिच्छेद क्र. २७(२) अन्वये 
प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०२२८१७०४५७३८१९ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY MAROTI JAGTAP 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
AND FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9ea94b7d58fc204d63a497943e6c56976c537462d5f296 
4980c30906051d44d7, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialINumber=2C1FC771D686D36A26A8AF979409826984378A7 
3FOD4AEECA990209686CC25BD, cn=SANJAY MAROTI JAGTAP 


(सं. Al. जगताप) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


विभागीय आयुक्‍त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन) छत्रपती संभाजीनगर विभाग, 
छत्रपती संभाजीनगर 

उप आयुक्त (पुनर्वसन), छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 

जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन उपसंचाळक, परभणी 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी 

कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, परभणी 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई -१ / नागपूर-२ 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई -१/ नागपूर-२ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२४/प्र.क.१५/र-१२ 


८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी 

९. वित्त विभाग,कार्यासन व्यय ९/ व्यय १०/ अर्थसंकल्प ६/म-११, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
१०. कार्यासन अधिकारी, कार्या. ब-१/ कार्यासन पी.ए.सी., महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. निवड नस्ती, कार्यासन र-१२, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय, मंबई Yoo ०३२ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


